महाराष्ट्र wy व विज्ञान विद्यापीठाच्या अधिकारी / 
कर्मचारी यांचे नविन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन 
योजने अंतर्गत कपात करण्यात आलेली रक्कम राष्ट्रीय 
निवृत्तीवीतन योजना (९०5) मध्ये हस्तांतरीत 
करण्यासाठी नविन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मपवि २०२०/प्र.क्र.४७/माफसू 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० 032 
दिनांक :- १० मे, २०२१ 
वाचा :-१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक मपवि २०१०/प्र.क्र. १४४/पदुम १ (आ, 
दिनांक ०७ जानेवारी, २०११ 
) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र अंनियो -२०१२/प्र.क्र.९६/सेवा ४, दिनांक २७ ऑगस्ट, २०१४. 

) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र अंनियो -2094/( NPS)/ प्र.क्र.३२/सेवा ४, दिनांक ०६ एप्रिल, २०१५. 
४) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक मपवि २०१७/प्र.क्र. ३५/माफसु, दि. २९ सप्टेंबर, २०१८. 
) नियंत्रक, महाराष्ट्र WY व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचे क्र. मपमविवि/ नियंत्रक/ रानियो / 

७८७-७५४/२०२०, दिनांक २० जुले, २०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र पशु व विज्ञान विद्यापीठ सेवेत दिनांक ०१ नोव्हेबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्‍त 
होणाऱया शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिकारी /कर्मचारी यांना विभागाच्या दिनांक ७ जानेवारी, २०११ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये नविन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. २ येथील दिनांक २७/०८/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य शासनाची 
परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत (NPS) समाविष्ठ 
करण्यात आली आहे आणि वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ३ येथील दिनांक ०६/०४/२०१५ च्या शासन 
निर्णयान्वये राज्य शासनातील कर्मचाऱ्यांना तसेच महाराष्ट्र संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील 
अधिकाऱ्यांना लागु असलेल्या राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेबाबतची (स्तर १) कार्यपध्दती निश्चित केळी 
आहे. त्यानुसार विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. ४ येथील दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
महाराष्ट्र पशु व विज्ञान विद्यापीठ सेवेत दिनांक ०१ नोव्हेबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्‍त होणाऱ्या 
शिक्षक व शिक्षकेत्तर अधिकारी /कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेबाबतची (स्तर १) 
कार्यपध्दती निश्चित केळी आहे. तसेच सदर झासन निर्णयातील सर्व तरतूदीनुसार त्यांची अंमलबजावणी 
करण्याच्या अनुषंगाने माफसुअर्थ सेवार्थ प्रणालीमध्ये सुधारणा करुन संबंधीत अधिकारी / कर्मचारी यांना 
सदर योजना लागू करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार माफसुअर्थ सेवार्थ प्रणालीमध्ये 
आव्यक त्या सुधारणा करुन माहे एप्रिल, २०२० पासून राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेची अंमलबजावणी 
करण्यात आली आहे. 
२. आता, राज्य शासनाची परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) लागू असलेल्या अधिकारी 
/ कर्मचारी यांची माहे एप्रिल, २०२० पर्यंत कपात केलेली रक्‍कम, नियोक्‍्ताचा हिस्सा व त्यावरील व्याजची 
रक्कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन (NPS) योजनेमध्ये हस्तांतरीत करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी सदर रक्‍कम 
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) मध्ये हस्तांतरीत करण्यासाठी नविन लेखाशिर्ष घेण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०२०/प्र.क्र.४७/माफसू 


शासन निर्णय :- 

३. त्यानुसार महाराष्ट्र पशु व विज्ञान विद्यापीठाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांचे नविन परिभाषित अंशदान 
निवृत्ती वेतन योजने अंतर्गत कपात करण्यात आलेली रक्कम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) मध्ये 
हस्तांतरीत करण्यासाठी नविन लेखाशिर्ष घेण्यासाठी करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


लेखाशिर्ष लेखाशिर्षाचे मराठी नाव लेखाशिर्षाचे इंग्रजी नाव 

मागणी क्र. जी-९९ G-99 

मुख्य लेखाशिर्ष  । 6382 - इतर ठेवी 8342- Other Deposits 

उपमुख्य लेखाशिर्ष | ०० - इतर ठेवी 00 - Other Deposits 

गौण शिर्ष ११७ - परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन 117 - Defined Contribution Pension 
योजना Scheme 

गट Bre oo - परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन 00 - Defined Contribution Pension 

Scheme 
उप fry (48) परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन | (14) Depositing the amount recovered 


योजनेंतर्गत महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान | inrespect of Maharashtra Animal and 

विद्यापीठ व त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या Fishery Sciences University and its 

वोग कारी अधिकारी यांच्या affiliated institutions employee under 

तंव ae nee Defined Contribution _— Pension 

Prete ate 7 ब बनी Scheme in National Pension Scheme. 
TAATAT याजनखा वर्ग कर 


संगणक संकेतांक | ८३४२ ०२८४ 8342 0284 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ७०/ अर्थ -२, दिनांक १९/०४/२०२१ अन्वये 
व मा. महालेखापाल मुंबई यांच्या पत्र क्र.सं.ख.वि/चा-१/कृ-पश्ु. डे.व म.वि./यु ओ आर- ८२/२०२०-२१/५३०, 
दिनांक १९/०३/२०२१ च्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचा संकेतांक २०२१०५१०१४५०४६३००१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Dilip JAIRAM 


Shedmekhe sn i 
(दि. ज. शोेडमेखे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

आयुक्त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य, पुणे - १, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई / नागपूर, 
प्रादेशिक सहआयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग, नागपूर विभाग, नागपूर, 

कुलसचिव, महाराष्ट्र Uy व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, सेमिनरी हिल्स, नागपूर, 

नियंत्रक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र Ua] व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, सेमिनरी हिल्स, नागपूर, 
वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 

वित्त विभाग, व्यय -२/ अर्थसंकल्प -१५, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

कार्यासन, पदुम १६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

निवड नस्ती. 


Cc AW A WO 


Cc 
res 


one SG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


